नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


मजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.५५/नवि-१४ 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१९. 


१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. नपाप्र १०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२००३/नवि-१६, 
दि.०१.१०.२००३. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दि.२१.०९.२०१६ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १०.०२.२०१७. 

शासन निर्णय,नगर विकास विभाग, क्र. एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.५५/नवि-१४, दि.११.०३.२०१९. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र.नपप्रसं/आस्था/ 
आकृतिबंध/२०१९/कक्ष-१/२९४४, दि.२४.०९.२०१९. 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९. 


शासन निर्णय:- 
नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रातील विवरणपत्र-१ व 


विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविलेल्या विविध संवर्गातील एकुण २८ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या दि.११.०९.२०१९ च्या 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० अथवा 
संचालनालयाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही पूर्ण होणे यापैकी आधी येणारा दिनांक या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक एफ-२, २२१७, नगर विकास, Co सर्वसाधारण, ००१ संचालक व प्रशासन, 


(००) (09) संचालक, नगरपालिका प्रशासन (२२१७००४७) या लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०१९-२० 


च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९ नुसार प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.५५/नवि-१४ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००९१५३७०५४७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात 


येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Sanjay S Gokhale 

S a Nn a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban 

Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
विवरणपत्र 2.5.4.20=ab8a7eeedad 158d24cf530f0d6b662808245b 
क तरण = व €49a8459ed4c63961 ebdc3cb961, cn=Sanjay 5 
सोबत-विवरणपत्र-१ व २. okhale Gokhale 
Date: 2019.10.09 15:50:13 +05'30' 
(सं. श. गोखले) 


) आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
) महालेखापाल महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, बांद्रा (पूर्व) मुंबई. 
४) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे , मुंबई 
) विभागीय आयुक्त व प्रादेशिक संचालक नगरपालिका प्रशासन संचालनालय कोकण / पुणे / 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाशिक औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 
८) वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी (नवि-३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.५५/नवि-१४ 


(नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र-एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.५५/नवि-१४, दि.०९.१०.२०१९ सोबतची विवरणपत्रे) 


विवरणपत्र - 9 

अ. पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या । पदनिर्मितीचा आदेश व दिनांक 
क्र 

1 १_| २ 3 3 4 

शि संचालक ३७४००-६७०००, ग्रेड पे १०००० णं शा.नि. न.वि.वि. क्र. नपाप्र- 

१०२००३/१०१५/प्र.क्र.3७/२००३/ 
नवि-१६, दि.०१.१०.२००३ 

२ अधिक्षक ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४३०० ३ वरीलप्रमाणे 

३ सहायक ५२००-२०२००, ग्रेड पे २४०० षु वरीलप्रमाणे 

४ लघुलेखक ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४३०० २ वरीलप्रमाणे 

(निम्न श्रेणी-मराठी-१ 
/इंग्रजी-१) 

५ | लिपिक टंकलेखक 4200-20200, ग्रेड पे १९०० ome | वरीलप्रमाणे 

द नाईक ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० Paes «| वरीलप्रमाणे 

७ दप्तरी ४४४०-७४४० ग्रेडपे १६०० i ae | वरीलप्रमाणे 

८ शिपाई ४४४०-७४४०, ग्रेड पे १३०० ie eS] वरीलप्रमाणे 

एकुण १५ 
विवरणपत्र-२ 

अ. पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या | पदनिर्मितीचा आदेशा व दिनांक 
क्र 

शिक २ 3 3 4 

१ सहायक संचालक ९३००-३४८००, ग्रेड पे ४४०० २ शा.नि. न.वि.वि. क्र. नपाप्र 

१०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२००३/ 
नवि-१६, दि. ०१.१०.२००३ 
२ शिपाई ४४४०-७४४०, ग्रेड पे १३०० ४ वरीलप्रमाणे 
३ | सहायक प्रादेशिक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० ३ वरीलप्रमाणे 
संचालक 
४ निरिक्षक 4200-20200, ग्रेड पे २८०० ४ वरीलप्रमाणे 
एकुण १३ 


--X-- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


